RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ३४ ( २ ) ] 


मंगळवार , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ४५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांचे कार्यालय , जिल्हा मुंबई उपनगर 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम २५ खाली अधिसूचना 


क्रमांक उपजिभूक्र . ७ / भूसं / मुंउजि / एलएक्यू ८४३ / २०२१. - मौजे मालाड तालुका बोरीवली जिल्हा मुंबई उपनगर येथील “ भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ” अंतर्गत न.भू.क्र .८२७ भाग स . क्र . २३ ९ 
भागचे भूसंपादन . 

ज्याअर्थी , प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाला असून प्रकरणी 
भूसंपादनाची कार्यवाही करणेकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे आदेशान्वये उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
क्र . ७ यांना प्राधिकृत केले आहे . प्रकरणी कलम ११ ची अधिसूचना दिनांक २५-३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी व कलम १ ९ ( १ ) ची अधिसूचना 
दिनांक ११ जानेवारी २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध झाली . 

ज्याअर्थी , विहित मुदतीत निवाडा घोषित करणे शक्य नसल्याची जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाल्याने व भूमिसंपादन 
अधिनियम , २०१३ चे कलम २५ अन्वये अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत येऊन निवाडा घोषित करण्याच्या कालावधीत 
६ महिन्यांची वाढ यापूर्वी मंजूर करण्यात आली आहे 

ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र . ७ यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कोरोना महामारीमुळे झालेला प्रशासकीय विलंब , 
मा . उच्च न्यायालयात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने संपादनाखालील जमिनीच्या क्षेत्राबाबत दाखल केलेली Notice of Motion ( L ) No. 
103/2019 व Review Petition ( L ) No. 41/2019 याचिका , तसेच हितसंबंधितांनी संपादनाखालील क्षेत्राबाबत नोंदविलेला आक्षेप व 
मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेली रिट याचिका ( L ) क्र . ६०४२/२०२० या अद्याप निर्णित झालेल्या नसलेने अंतिम निवाडा घोषित करणे 
उचित होणार नाही . त्यामुळे सद्यस्थितीत मुदतवाढ न दिल्यास संपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया संपुष्टात येईल 

आणि ज्याअर्थी , कलम १ ९ च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने उपरोक्त कलम २५ च्या अधिसूचनेद्वारे वाढीव ६ ( सहा ) महिन्यांच्या कालावधीत 
निवाडा घोषित करणेस झालेल्या विलंबास समर्थन करणारी परिस्थिती असून सदर मुदतीत निवाडा घोषित करणे शक्य नसल्याची माझी खात्री 
झाली आहे . 


3 


3B 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 
त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम - २५ अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , या नात्याने प्रकरणात १२ महिन्यांच्या कालावधीत 
वाढ करण्याचा असलेला अधिकार वापरून खालील प्रकरणातील अंतिम निवाडा पारित करण्यास दिनांक ११ जुलै २०२१ पासून 
६ ( सहा ) महिन्यांची वाढीव मुदत मंजूर करत आहे . 


अनुसूची - एक जमिनीचे वर्णन 


मौजे - मालाड 


तालुका - बोरीवली 


अ . क्र . 


न . भू . क्र . 


स . क्र . 


जिल्हा - मुंबई उपनगर 
कलम १ ९ ( १ ) चे दि . २ ९ / ०८ / २०२० रोजीचे 
शुद्धिपत्रकानुसार अधिसूचित केलेले क्षेत्र ( चौ.मी. ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


८२७ 


२३ ९ पै . 


१,४२,८२३.८० 


संपादनाचे प्रयोजन.- पुनर्वसन व पुनर्स्थापन , २- महानगरपालिका शाळा व विकास नियोजन रस्तेकरिता भूसंपादन . 


मुंबई , 
दिनांक २ ९ जून २०२१ . 


राजीव निवतकर , 

जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


